शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
नागपूर शैक्षणिक विभागातील अस्थायी पदांना 
दि.१ मार्च, २०२३ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.१८/प्रशा-५ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०२३ 


वाचा- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-५, 

दिनांक २३ मार्च, २०२३ 
शुध्दीपत्रक :- 

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त नागपूर शैक्षणिक विभागातील कार्यालयांमधील एकूण 
७३३ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०२३ ते दि.३१ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीसाठी ६ महिन्यांची 
मुदतवाढ देण्यास वाचा येथे नमूद दि.२३ मार्च, २०२३ अन्वये शासन मान्यता देण्यात आली आहे. व 
त्याबाबतचा कार्यालयनिहाय व पदनिहाय तपशील शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात 
दर्शविण्यात आळेला आहे. सदर विवरणपत्रात खालील सुधारणा करण्यात येत आहे. 


१. विवरणपत्रातील अ.क्र.२ पुढीलप्रमाणे आहे. 


२ | शिक्षणाधिकारी (प्राथ), | शिक्षणाधिकारी अ १ शि १ 
मि गागा उपशिक्षणाधिकारी ब २ za 2 
गटशिक्षणाधिकारी ब वि! १२ १२ 

मुख्याध्यापक ब २ 3 षु 

लेखाधिकारी (म.शि.से.) ब a | q q 

अधिक्षक (शा.पो.आ.) ब | | १४ १४ 

अधिक्षक (सा.रा.से.) ब q Pe q 

सांख्यिकी सहाय्यक क | १ १ 

एकूण ६ ३१ ३७ 

त्याऐवजी 

२ | शिक्षणाधिकारी (प्राथ), | शिक्षणाधिकारी अ १ ॥. = १ 
Iie वागा उपशिक्षणाधिकारी ब २ Le 2 
गटशिक्षणाधिकारी ब 1.” | १३ १३ 

मुख्याध्यापक ब २ ३ षु 

लेखाधिकारी (म.शि.से.) ब a q q 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.१८/प्रशा-५ 


अधिक्षक (शा.पो.आ.) ब १४ १४ 
अधिक्षक (सा.रा.से.) ब शिना q 
सांख्यिकी सहाय्यक क १ १ 
एकूण ३२ ३८ 
असे वाचण्यात यावे. 
२. विवरणपत्रातील अ.क्र. ३ पुढीलप्रमाणे आहे. 
३ शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
माध्यमिक) जिल्हा उपशिक्षणाधिकारी ब ४ ४ 
परिषद, नागपूर 
अधिक्षक (सा.रा.से.) ब १ q 
सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक | क १ १ 
विज्ञान पर्यवेक्षक क १ १ 
लघुलेखक क १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क २ २ 
वाहनचालक क २ २ 
शिपाई S q q 
एकूण चि १४ 
त्याऐवजी 
३ शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी अ १ १ 
(माध्यमिक) जिल्हा उपशिक्षणाधिकारी ब ४ ४ 
परिषद, नागपूर 
अधिक्षक (सा.रा.से.) ब q q 
सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक | क १ १ 
विज्ञान पर्यवेक्षक क १ १ 
लघुलेखक क १ १ 
वरिष्ठ लिपिक क २ २ 
वाहनचालक क १ १ 
शिपाई S q q 
एकूण १३ १३ 


असे वाचण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अस्थायी-२०२३ /प्र.क्र.१८/प्रशा-५ 


३. विवरणपत्रातील अ.क्र.१६ पुढीलप्रमाणे आहे. 


१६ लेखाधिकारी लेखाधिकारी ब | 9 | | oo | Lt 
(शिक्षण),लेखा व वेतन | कनिष्ठ लेखा परीक्षक क २ | 0__| २ 
पडताळणी पथक, । कनिष्ठ लिपिक क | oo | | | Za 
चंद्रपूर Bras sf 2 | o | २ 
एकूण षु aa & 

त्याऐवजी 
१६ लेखाधिकारी लेखाधिकारी ब Lae '| | oo | by 
(शिक्षण),लेखा व वेतन | कनिष्ठ लेखा परीक्षक क २ p 0__| २ 
पडताळणी पथक, कनिष्ठ लिपिक क | 8 | Poa | | a | 
भंडारा शिपाई 3 २ poo | 2 
एकूण y | a | ६ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२३०३२७१९०३२८५४२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


rs 
ap 
ae) w 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता )/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक ( प्राथमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

संचालक (योजना संचाळनालय ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र , पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०) सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक/ माध्यमिक/योजना ), नागपूर विभाग 

११) सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख 

१२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 


AD 


CC #N 


mm 


S SL 
i wo Ae SS Se SS टा 


aon 


१४) area शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 
१५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


